RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


FREta 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २ 


मुख्याधिकारी यांजकडून 


नगरपरिषद चाकण, जिल्हा पुणे 


चाकण नगरपरिषद हद्दीतील अनाधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी "पदनिर्देशित अधिकारी नियुक्ती आदेश 


आदेश 


क्रमांक चा . न. प./ ४४ / २०१६. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग - ४, दिनांक १३ मार्च २०१२ मध्ये प्रसिद्ध केल्यानुसार सन 
२०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १५२ मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे 
कलम ५५ आणि ५६ मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी व अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी नियंत्रण आणणेसाठी मुख्य अधिकारी यांनी नगरपरिषदेच्या 
बाबतीत महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १५२ ( ३) नुसार संबंधित अधिकाऱ्यास त्याच कार्यक्षेत्राकरिता " पदनिर्देशित 
अधिकारी " म्हणून अधिसूचित करणेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १५२ (३) मधील तरतुदीनुसार नगरपरिषद मुख्य अधिकारी 
म्हणून मला प्राप्त झालेल्या अधिकारात मी , चाकण नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रासाठी चाकण नगरपरिषदेत कार्यरत असलेले कर्मचाऱ्यांची खालील नमूद 
तक्त्यातील तपशिलाप्रमाणे अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी व अधिनियमातील कलम ५५ व ५६ मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी 
" पदनिर्देशित अधिकारी" म्हणून घोषित करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकारी / सेवकांचे नाव 


सोपविण्यात आलेले कार्यक्षेत्र 
( नगरपरिषद वसुलीप्रमाणे प्रभाग) 


लिपिक 
लिपिक 
लिपिक 
लिपिक 


oornsowoooo 


लिपिक 


श्री . परदेशी एस . एम . 
श्री . भोंडवे व्ही . व्ही . 
श्री . शेवकरी एस . डी . 
श्री. दरेकर एम . जी . 
श्री . शेवते ए. बी . 
श्री . भोसले व्ही . एस . 
श्री . उकिरडे डी . डी . 
श्री. गालफाडे व्ही . एस . 
श्री . सायकर एच. एम . 
श्री . साळुके एस . 


प्रभाग क्रमांक ११ , १२ 
प्रभाग क्रमांक १८ , १९ 
प्रभाग क्रमांक १ , २ , १३ 
प्रभाग क्रमांक २० , २१ 
प्रभाग क्रमांक १५ , १६ 
प्रभाग क्रमांक ६ , ७, १७ 
प्रभाग क्रमांक ३, १४ 
प्रभाग क्रमांक ८ , ९ , १० 
प्रभाग क्रमांक ४ , ५ 
प्रभाग क्रमांक २२ , २३ 


लिपिक 
लिपिक 
वायरमन 
लिपिक 
लिपिक 


एच-६, भाग एक - अ (पु. वि. पु.) – ७- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४ - २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१, शके १९३८ 


वेळोवेळी मुख्याधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या विवक्षित आदेशामध्ये नमूद केलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी उपरोक्त १ ते १० अधिकारी/ कर्मचारी यांचे 
नियुक्तीच्या कालावधीत या अधिसूचनेनुसार "पदनिर्देशित अधिकारी " समजण्यात येईल . 

ठाणे महानगरपालिका हद्दीत शिळाफाटा येथे अनधिकृत बांधकाम केलेली ७ मजली इमारत ढासळून अनेक लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले 
असून , अशा घटना इतर ठिकाणी होऊ नयेत याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. 

त्या अनुषंगाने अशी अनधिकृत विकास/ बांधकामे व त्यावर करावयाची कार्यवाही खाली विषद केल्याप्रमाणे आहे. 

१. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व अनधिकृत विकास/ बांधकामविषयक तक्रारींची स्थळ पाहणी करून पंचनामा करणे व नोटीस देऊन पुढील 
नियमोचित तक्रार दाखल करणे . 

२ . घेतलेल्या बांधकाम परवानगीशी सुसंगत नसलेले किंवा परवानगी देताना घातलेल्या अटींचा भंग करून केलेली विकास कामे अथवा बांधकामा 
संदर्भात उचित कार्यवाही करणे . 

३. मंजूर FSI निर्देशांकापेक्षा जादा केलेला विकास/ बांधकामे संदर्भात अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई प्रस्तावित करणे . 
४. परवानगीचा कालावधी संपल्यानंतर केलेले विकास/ बांधकाम संदर्भात अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई प्रस्तावित करणे . 

५. परवानगीच्या विरोधात जाऊन केलेले विकास काम जसे जमिनीच्या वापरात विना परवानगी बदल इत्यादीबाबत अधिनियमातील तरतुदीनुसार 
कारवाई प्रस्तावित करणे . 

उक्त बांधकामांना अनधिकृत विकास/बांधकाम समजण्यात यावे व त्यावर पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी . 
( १) विकास/ बांधकाम याची स्थळ पाहणी करून पंचनामा करणे . 
( २) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ अन्वये योग्य त्या कलमाखाली नोटीस देणे . 
( ३) अशा बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीवर खटला भरणे ( अधिनियमातील तरतुदीन्वये योग्य त्या प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करणे). 

( ४) कोणत्याही इमारतीचे उभारणीचे काम , विकास अथवा बांधकाम उक्त अधिनियमांच्या किंवा उपविधीच्या तरतुदीचा भंग करीत असल्याचे 
" पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांचे" निदर्शनास आणून दिले असेल अथवा त्याचेनिदर्शनास आलेले असेल आणि जर असा " पदनिर्देशित अधिकारी " पुरेशा 
कारणाशिवाय , नगर रचना अधिनियम , १९६६ मधील कलम ५२, ५३, ५४, ५५ किंवा ५६ वा इतर आवश्यक त्या तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करणेस कसूर 
करीत असेल तर त्याचेवर नियमानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. याशिवाय अधिकारी/ कर्मचारी यांचेनिष्काळजीपणामुळे काही अपघात 
घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्या कर्मचारी- अधिकारी यांचेवर निश्चित करण्यात येईल . 

६. वरील नियुक्त अधिकारी/ सेवक यांनी वरीलप्रमाणे कार्यवाही करणेपूर्वी सहायक नगर रचनाकार यांचे मार्गदर्शन घेऊनच कार्यवाही करावयाची 
असून , सहायक नगर रचनाकार यांनी सर्वनियुक्त " पदनिर्देशित अधिकारी " यांचा मासिक अहवाल संकलित करून घेऊन मा . मुख्याधिकारी यांचेकडे 
सादर करावयाचा आहे. 

अशोक व. साबळे, 

मुख्याधिकारी , 
चाकण नगरपरिषद, चाकण , 

जिल्हा पुणे . 


चाकण , ५ एप्रिल २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


